सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ 
अस्थायी पदांना अस्थायी पदांना 
दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-०९२४/प्र.क्र.२११/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-३० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.४३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस-२०२४/प्र.क्र.५३४/५ स, 
दि.१४/३/२०२४ 


३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था/ कक्ष-१/प्रशासन/अस्थायी 
पदे/२०२४/१५५७, दि.०६/०८/२०२४ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६/९/२०२४ 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदांना दि.३१/८/२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४/३/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२४- 
२०२५ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ 
अस्थायी पदे दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर १४६७ अस्थायी पदांची विगतवारी प्रपत्र "अ" मध्ये व त्यावरील खर्चाचे लेखाशिर्ष 
प्रपत्र "ब" मध्ये दर्जाविळे आहे. त्याप्रमाणे सदरचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ 
च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.६/९/२०२४ अन्वये विभागास प्राप्त 


झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९३०१८१५४१०६०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 

A N | | J AY R A M DN: तक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f26cf80358fa3133e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 10dcdebcad 
82b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharash 


13105 
rialNumber=D 124AE9BBD 1 5BED87DBDO8EF779CF 1B85A4020339EB1C 
2EFOE112FB67063011C, “ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
Date: 2024.09.30 18:16:54 +05'30' 


(अनिल चौधरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक, TAN संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३ 

४ 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 
५. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 
१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


प्रपत्र- “अ” 
झासन निर्णय क्रमांक राजस-०९२४/प्र.क्र.२११/५ स, दि. 30 सप्टेंबर, २०२४ च्या शासन निर्णयातील 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) कार्यरत असणाऱ्या १४६७ अस्थायी पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 


का 


२ 


३ 
tof 


अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक 
अपर निबंधक 

सहनिबंधक 

उपनिबंधक 


३७४००-६(७००० ८८०० 
२३७४००-६७००० ८ (900 
१५६००-३९१०० 


११६००३९१०० जर 


सहायक निवचक goon 


शिक ब) अराजपत्रित 
a ae 


vo 


सहकार अधिकारी श्रेणी-१ 
कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक 
लेखापाल वरिष्ठ श्रेणी 
मुख्य लिपीक 


-2 
9८ 


९३००-३४८०० 


सहकार अधिकारी श्रेणी-२ 
३ | शिरस्तेदार 
४ | विभागीय मूल्य निरीक्षक 
१५ । प्रतवारी पर्यवेक्षक 
वरिष्ठ लिपीक 
७ | सहायक सहकार अधिकारी 

१८ | सांख्यिकी सहाय्यक/ निरीक्षक 
लघुटंकलेखक 
वरीष्ठ हातमाग पर्यवेक्षक 
कनिष्ठ लिपीक 
प्रतवारीकार 

३ | प्रयोगशाळा सहाय्यक 

४ | कनिष्ठ हातमाग पर्यवेक्षक 
२५ | वाहन चालक 
वर्ग-४ 
शिपाई 
प्रतवारी परीचर 
पहारेकरी 


२ 


९ 
oe 


Oo 


A 


—O 


= 
aah 


S| 


vo 


AI] DY] VD] 4B 
o|a& 


९३००-३४८०० 
९३००-३४८०० 
९३००-३४८०० 
९३००-३४८०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 


प्रपत्र _ “gq” 
योजनानिहाय आस्थापनानिहाय खर्चाचे लेखाशिर्ष 


अ.क्र योजना निहाय आस्थापना लेखाशिर्ष 
i सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (09)(09) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था 
(दत्तमत-२४२५००११) 
(भारित २४२५००२२) 
२ | संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
राज्य, पुणे (०१)(०३) पणन संचालक (दत्तमत २४२५ ००४९) (भारित 
२४२५०९९८) 
३ | संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व । २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (०१)(०४) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण यांचे 
संचालनालय (२४२५००५८) 
४ | विभागीय व जिल्हा पातळी २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 
५ | वसूली योजनेखालील १२० शिपायांची | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
पदे (०१)(०७) वसुलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ००८५) 
६ ।बाजार वार्ता, समन्वय सेवा व पणन | २४२५-सहकार, १०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय 
(संशोधन व सर्वेक्षण) (०१) पणन सहकारी संस्था 
(09)(09) एकत्रित बाजार माहिती सेवा (२४२५०३८१) 
(०१)(०२) पणन सर्वेक्षण व संशोधन याकरिता कर्मचारी 
वर्ग (२४२५०३९९) 
७ | प्रतवारी विकास २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१) पणन सहकारी संस्था, 
(09)(03) प्रतवारी विकास (२४२५०४०५) 
८ | सहकार ग्राहक भांडाराची संघटना ३४५६-नागरी पुरवठा, 
१९५ ग्रामीण भागातील ग्राहक संस्थांना सहाय्य 
(०१)(०१) पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग (३४५६००१२) 
९ | सहकार उपसा जलसिचन कक्ष २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०५) इतर संकीर्ण सहकारी संस्था 
(०५)(०१) सहकारी उध्दरण सिंचन योजनांकरीता 
कर्मचारी वर्ग (२४२५०६१२) 
षि ० | योजनेत्तर, आदिवासी योजनेखाली | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 


मंजूर झालेला कर्मचारी वर्ग 


(०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
(दत्तमत २४२५ ००११) (भारित २४२५००२२) 


